चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी 
यांचे अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २८ 
अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५१०/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२१ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४३/फ-९, दि.३०.०३.२०२० 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४३/फ-९, दि.३०.०९.२०२० 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५.०२.२०२१ 

५. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.५३(२०-२१)/२०५, दिनांक २२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत 
योजनेतील २८ अस्थायी पदांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दिनांक ०१.०३.२०२० पासून दिनांक 
२८.०२.२०२१ पर्यंत पूढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र.२ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावातील २८ अस्थायी पदे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे 
चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अश्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2029 ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील 
योजनांतर्गत योजनेतील सोबतच्या विवरणपत्रातील २८ अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2029 ते 
३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९ 


या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, प्रधान शिर्ष २४१५, कृषी विषयक संशोधन व 
शिक्षण, ०६-वनीकरण, २७७-शिक्षण, (००) (०३) “चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, 
चंद्रपूर” (२४१५-१०७७) या लेखा शिर्षअंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा 
घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१७३५२८८११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sunil Laxmanrao Kathole 2* 2 =Sisiteman rants 0-5 Msharasit 


iovernment it Of Maharashtra, OU 
rt 


Pi 
Date: 2021.03.24 17:41:29 +05'30' 


(सु. ल. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, चंद्रपूर 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०.वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११.कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


forest 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९, दिनांक २४ मार्च, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र चंद्रपूर वन 
प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची स्थिती:- 
(दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या शरा 
rae _.| संचालक (वनसंरक्षक दर्जा) (१. | शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ प्र.क्र. 
शारीरीक शिक्षण निर्देशक (१. | फ-२, दि.१३.०२.२०१५ 
लिपीक २ अन्वये 
प्रयोगशाळा परीचर (१. | 
षु शिपाई ४ 
g मुख्य लेखापाल (१ | 
७ केअर टेकर (१. | 
माळी २ 
सफाई कामगार २ 
[१० | ० चौकीदार (१. | 
हीते. | १ अपर संचालक (fears) (१. | 
एकूण fw 
१२ उपअभियंता (१. | शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ 
१३ । लघुलेखक उच्चश्रेणी (१. | प्र.क्र.७९/फ-२, दि.३१.०३.२०१५ अन्वये 
१४ वाहन चाळक २ (संचालकाचे १ पद द्विरुक्ती झाल्याने कमी 
१५ वनरक्षक २ करण्यात आले आहे) 
१६ ग्रंथालय परीचर (१. | 
एकुण [७ | 
१७ सहाय्यक वनसंरक्षक 3 शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१४/ 
१८ वनपरिक्षेत्र अधिकारी ae | प्र.क्र.६२/फ-२ दि.०४.१२.२०१४ 
एकुण (४ | नुसार सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची श्रेणी 
एकुण पदे (१७--७--४) २८ अवनत करुन वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे पद 
दर्शविण्यात येत आहे. 


Sunil Laxmanrao 


Kathole 


Digitally signed by Sunil Laxmanrao Kathole 
Sunil Laxmanrao Kathole, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 


Revenue And forest Department 
Date: 2021.03.24 17:41:44 +05'30' 


(सु. ल. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


